केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन 
योजना - पाणलोट विकास घटक 2.0 UT 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
विशेष घटक योजना अंतर्गत निधीचे 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२४ 


वाचा : 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३, 

२. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. के ११०११/१३/२०२२ WDC २.०/ 
Maharashtra दि.२२.१२.२०२३, 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१ 
/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०८.०१.२०२४. 


प्रस्तावना : 

केंद्रिय भूसंसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या प्रकल्पाकरिता सामाईक मार्गदर्शक 
सूचना २०२१ निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- 
पाणलोट विकास घटक २.० ही योजना राबविण्यास दि.२७.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असून केंद्र 
शासनाच्या संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विशोष घटक 
योजना अंतर्गत केंद्र हिछ्याचा दुसरा हप्ता रु.८५०.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
त्यास अनुसरून सामाजिक न्याय व विशेष विभागाने दि.०८.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये 
अनुसूचित प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा मुख्य लेखाशीर्ष ४४०२२८८८ खाली रु.८,५०,००,०००/- व राज्य 
हिस्सा मुख्य लेखाशीर्ष ४४०२२८९७ खाली रु.५,६६,३३,३३४/- इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 
सदर केंद्र हिस्सा निधी व त्यास अनुरूप राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी विशोष घटक योजना अंतर्गत केंद्र हिस्सा 
६० टक्के (लेखाशीर्ष ४४०२२८८८) अंतर्गत रु.८,५०,००,०००/- (रुपये आठ कोटी पन्नास लाख फक्त) 
व राज्य हिस्सा Yo टक्के (लेखाशीर्ष ४४०२२८९७) अंतर्गत रु.५,६६,३३,३३४/- (रुपये पाच कोटी 
सहासष्ट लाख तेहतीस हजार तीनही चौतीस फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८ 


2. सदर निधी खर्च करण्यासाठी उप आयुक्त (वित्त, आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण यांचे 
कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून, तर मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. वरील निधीचा विनियोग करतांना केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने, तसेच ग्रामीण विकास 
मंत्रालय यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या कार्यपध्दती, मार्गदर्शक सूचना व अटी-शर्तीचे अनुपालन 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदरचा खर्च पुढील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. एन-४ 
४४०२ - मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 


00), 
७८९) अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 

) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 

)(0१) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 

५३, मोठी बांधकामे (४४०२२८८८) 


4 
०१ 


( 
( 
(0 
( 
( 


मागणी क्र. एन-४ 

४४०२ - मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
00), 
७८९) अनुसूचित जातीसाठी fare घटक योजना 

) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 

)(0२) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम 
(राज्य हिस्सा Yo टक्‍के) (कार्यक्रम) 

५३, मोठी बांधकामे (४४०२२८९) 


( 
( 
(०१ 
(०१ 


द. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांनी वरील खर्चाची 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे आवश्‍यक त्या माहितीसह केंद्र व राज्य शासनाकडे निर्धारित कालावधीमध्ये 
सादर करावीत. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.०८.१२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.०८.०१.२०२४ ला अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०२३/प्र.क्र.१५/जल-८ 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११०१५३५१६५५२६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ञ्म 
al 
a SS Cee Se. 


vo 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVI SHIVAJI VHATKAR 

R AV | S H | VAJ | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bca9a9d38f4447074d53ffd7 129d6c978023dfe76311c98 
aAffd7de9447d9bb9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=85AD1 16139ECB1182DD7FBEF85E39485778BB2D 
61F5A53C998FFD46129875C23, cn=RAVI SHIVAJI VHATKAR 


Date: 2024.01.11 15:09:41 +05'30' 


(र. शि. व्हटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मुख्य सचिव, यांचे सह सचिव, 

आयुक्त, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र राज्य, छत्रपती संभाजीनगर, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), छत्रपती संभाजीनगर, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (प्रसिद्धी करिता), 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे, 

संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई, 

संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्र, नागपुर, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), 

सर्व उपायुक्‍त (विकास), 

अपर मुख्य कार्यकारी, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे, 

अपर आयुक्‍त (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे,नागपूर / 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 

सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, 

महालेखापाल -१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर . (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / छत्रपती संभाजीनगर, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

वित्त विभाग (व्यय-१५, अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई, 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प विघयो), मंत्रालय, मुंबई, 
मृद व जलसंधारण विभाग/जल-११, मंत्रालय, मुंबई 

जल-८ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


